राज्यात नागपूर, अमरावती, वर्धा जिल्ह्यात 
स्थापन करण्यात आलेल्या "सिट्रस इस्टेट" या 
योजनेच्या कार्यक्रम अंमलबजावणीकरिता 

सन २०१९-२० करिता रु. १५.०० कोटी इतक्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणे व ६० % निधी 
वितरित करण्यास मान्यता देणेबाबत. 
(लेखाशिर्ष-२४०१ 8०२५) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संप्रऊ-२०१८/प्र.क्र.८९/भाग-४/९-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा:- (१) शासन निर्णय, कृषी व पदुम विभाग, क्रमांक: संप्रऊ-२०१८/प्र.क्र.८९/९-अ, दि.७ मार्च, २०१९ 
(२) शासन शुध्दीपत्रक क्र. संप्रऊ-२०१८/प्र.क्र.८९/९-अ, दिनांक २९ जुले, २०१९ 
(३) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांचे जा.क्र. कृआ/फलो-२/सिट्रस इस्टेट/नबाप्र 
/९१२ /2098, दि. ३१.०७.२०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादनात अग्रेसर राज्य आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लिंबूवर्गीय फळपिकांचा 
TAMA आहे. राज्यात प्रामुख्याने संत्रा, मोसंबी या फळपिकांचे क्षेत्र विदर्भामध्ये जास्त आहे. विदर्भातील 
संत्रा फळपिकांबाबत शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागणाऱ्या विविध समस्यांचा विचार करुन संत्र्याची 
उत्पादकता व दर्जा वाढविण्यासाठी उपरोक्त वाचा येथील क्रमांक १ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये राज्यात 
नागपूर, अमरावती व वर्धा जिल्ह्यात "सिट्रस इस्टेट" स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. 


२. संत्रा फळपिक घेणारे प्राथमिक उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करुन संघटितपणे उद्दीष्टपूर्तीकडे 
वाटचाल करणे, संत्रा फळपिक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व विस्तार यातून नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार 
करणे, संत्रा फळप्रक्रिया, वेस्टन (पॅकेजिंग), साठवण(स्टोअरेज), विपणन (मार्केटिंग), प्रक्रिया, वाहतूक व 
निर्यातीस चालना देणे, शोतकऱ्यांना संत्रा निर्यातीसंदर्भातील तांत्रिक बाबींचे मार्गदर्शन करणे, देशांतर्गत 
तसेच आंतरराष्ट्रीय निर्यात विपणन साखळी निर्माण करणे, विदर्भातील संत्रा उत्पादक शोतकऱ्यांचा विकास 
करणे इत्यादी या योजनेची मुख्य उद्दीष्टे आहेत. राज्यातील नागपूर, अमरावती व वर्धा जिल्ह्यात स्थापन 
करण्यात आलेल्या "सिट्रस इस्टेट" या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता नवीन बाब प्रस्तावाद्वारे मंजूर 
करण्यात आलेल्या ₹ १५.०० कोटी निधीपैकी ६० % च्या मर्यादेत ₹ ९.०० कोटी (₹ नऊ कोटी फक्त) इतका 
निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली आहे. त्याअनुषंगाने सन २०१९-२० मध्ये सदर 
योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता प्रशासकीय मान्यता देणे व आयुक्त (कृषी) यांना निधी वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यास अनुसरुन शासन आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रऊ-२०१८/प्र.क्र.८९/भाग-४/९-अ 


शासन निर्णय:- 
राज्यातील नागपूर, अमरावती व वर्धा जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आलेल्या 'सिट्रस इस्टेट" या 


योजनेच्या कार्यक्रम अंमलबजावणीकरिता सन २०१९-२० साठी ₹ १५.०० कोटी इतक्या निधीच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असून त्यापैकी ६०% च्या मर्यादेत ₹ ९.०० कोटी (₹ नऊ कोटी फक्त) इतका 


बाबनिहाय निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदरचा निधी आयुक्‍त (कृषी) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) उपलब्ध करुन 


देण्यात येत आहे. त्याचा तपज्ीलपुढीलप्रमाणे आहे.. 


(रुपये हजारात) 

अ.क्र बाब सन २०१९-२०मध्ये । मंजूर रक्कमेच्या ६०% च्या 
बाबनिहाय खर्चासाठी । मर्यादेत वितरित करावयाची 

मंजूर केलेली रक्‍कम रक्‍कम 
१ | 09. वेतन १००० ६०० 
२ | OR. मजूरी 1१00 ०० ६० 
३ | 03. अतिकालिक भत्ता 1१0 ० ०६ 
४|०६.दूरध्वनी, वीजवपाणीशुल्क | 400 ६० 
५ | १०. कंत्राटी सेवा 1१00 ६० 
६ | ११. देशांतर्गत प्रवास खर्च 1१00 ०० ६० 
७ | १३. कार्यालयीन खर्च 1१009 | ०० ६० 
८ | १४. भाडेपट्टी व कर 1१00 ०० ६० 
९ | १७. संगणक खर्च 1१00 ६० 
qo | २१. पुरवठा व सामग्री २५०० १५०० 
११ | २५. पेट्रोल, तेळ व वंगण 1१00 ०० ६० 
१२ | २७. लहान बांधकामे ३१९० १९१४ 
१३ | ३३. अर्थसहाय्य १४०००० ८४००० 
१४ | ५०. इतर खर्च २५०० १५०० 
एकूण १५०००० ९०००० 


२. वरीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी चालूवर्षी पुढील लेखाशिर्षातर्गत खर्ची टाकण्यात 


यावा. 


मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन, 


११९ बागायती व भाजीपाला पिके, (०३) रोपमळे, 


(०३) (३९) सिट्र्स इस्टेट राज्य योजना, (2¥09B024), 


३. Riga इस्टेट या योजनेची अंमळबजावणी करण्याच्याद्ृष्टीने विभागीय कृषी सह संचालक, नागपूर 
व विभागीय कृषी सह संचालक, अमरावती यांना संनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


तसेच परिच्छेद क्रमांक १ नुसार सदर योजनेकरिता वितरित करण्यात आळेला निधी कोषागारातून आंहरित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रऊ-२०१८/प्र.क्र.८९/भाग-४/९-ओ 


करण्याकरिता लेखाधिकारी, संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्‍ताळलय, पुणे यांना आंहरण व संवितरण 
अधिकारी आणि आयुक्‍त (कृषी), पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये 
उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित अटी व 
शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


५. सदर योजनेंतर्गत वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र आयुक्‍त (कृषि) यांनी शासनास वेळोवेळी सादर करावे. तसेच सिट्रूस इस्टेट स्थापनेबाबतचा प्रगती 
अहवाल दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करावा. 


६. हाझासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, 
२०१९ मधील अटी व शर्तीचे अनुपालन करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून तसेच नियोजन विभागाने 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३३/१४३१, दिनांक २३.०८.२०१९ व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
२१४/२०१९/व्यय-१, दिनांक १६.०९.२०१९ अन्वये त्या विभागांनी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९११२०१२४८४८३००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2019.11.20 12:52:14 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री (कृषी व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव. 
) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई. 
५) मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

सचिव (कृषी) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

qo) कुलसचिव, कृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

११) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रऊ-२०१८/प्र.क्र.८९/भाग-४/९-अ 


१२)महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर 
१३)विभागीय कृषी सह संचालक, अमरावती/नागपूर 
१४ संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
) 
) 


१५) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर/अमरावती/वर्धा. 
१६)कृषी विभागातील सर्व कक्ष अधिकारी, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७ निवडनस्ती-९अ, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


